दिनांक २६.११.२०१९ ते दिनांक 


१४.०४.२०२० या कालावधीत संविधान 


जनजागृती मोहीम राबविणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.१६५/का.०५ 
आदिवासी विकास विभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
मंत्रिमंडळ सचिव,केंद्र शासन यांचे दि.२५/१०/२०१९ चे पत्र 


शासन परिपत्रक:- 


२६ नोव्हेंबर, हा दिवस “संविधान दिन “म्हणून देशभर साजरा करण्यात येतो. ज्याद्वारे संविधान 
स्विकृत करणे तसेच संविधान तयार करण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व इतर सदस्य यांच्या 
अमूल्य योगदानाला स्मरण करण्यात येते. 


२. केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१९ च्या पत्रान्वये संविधान स्विकृतीला ७० वर्षे पुर्ण 
होत असल्याने भारतीय लोकशाही तसेच संविधानातील विविध तरतुदींबद्दल नागरीकांमध्ये जनजागृती 
होण्यासाठी दिनांक २६ नोव्हेबर २०१९ ते १४ एप्रिल २०२० या कालावधीत विशेष मोहिम राबविण्याच्या 
सुचना दिलेल्या आहेत. 

3. केंद्र शासनाने उपरोक्‍त पत्रासोबत सदर मोहिमेदरम्यान घ्यावयाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी 
मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व 
शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा, शासकीय वसतीगृहे, विविध क्षेत्रीय कार्यालये यामध्ये 
संविधानाच्या उद्देशिकेचे बाचन , वकृत्व स्पर्धा, निबंधस्पर्धा, व्याख्याने आयोजित करण्यात यावी. आदिवासी 
उपयोजने अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायती, गावे, पाडे व वस्त्या इत्यादी मध्ये सुध्दा संविधानाचा उद्देशिकेचे 
वाचन करणे त्याचे महत्व आदिवासी नागरीकांना समजावुन सांगणे, नागरीकांचे मुलभुत अधिकार, मुलभुत 
कर्तव्ये यांची माहिती देण्यात यावी.याशिवाय प्रकल्पस्तर, अपर आयुक्‍त, आयुक्तालय व राज्यस्तरावर 
संविधानासंदर्भात चर्चासत्र,सांस्कृतिक कार्यक्रम,वक्‍्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात याव्यात. 

४. यासाठी येणारा खर्च हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 
कल्याण अंतर्गत २२२५ ४११३ जाहिरात व प्रसिद्धी या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध असलेल्या निधीमधून 
करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.१६५/का.०५ 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९११०४१२३१५३४३२४ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 


Laxmikant on sate 
Gopalrao Dhoke फा 
(ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


"८644: 191f9fledc1d97eb 
८890१64, cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 
12:37:44 +05'30° 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.मंत्राळय,मुंबई 
३. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 
६. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 
७. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
८. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 
९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
१०.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१३.मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापक कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
१५.सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ. 
१६.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय. 
१७.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
१९.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
२०.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१८.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


; bas ae 
' राजीव गोबा 


मंत्रिमंडल सचिव 
भारत सरकार 
नळ) 
Rajiv (91108 _, CABINET SECRETARY 
ee” क GOVERNMENT OF INDIA 
सत्यमेव जयते' 
0.0. No. 403/1/2/2015-CA.V ‘2 New Delhi, 25५1 October 2019 


एक कदभ waa की और 


Dear Chief Secretary / Administrator 


As you may be aware, Constitution Day is celebrated every year on 
26" November to commemorate the adoption of the Constitution of India 
and to pay tribute to the invaluable contribution of Babasaheb Dr. Bhimrao 
Ambedkar and other founding fathers of the Constitution. 


2. This year the country is celebrating 70" anniversary of the adoption 
of the Constitution. To commemorate this very important event in the life 
of Indian democracy, Government of India proposes to launch a National 


Start on the 26" November 2019 and culminate on 14‘ April 2020, 
Babasaheb ‘Ambedkar's Birth Anniversary which is celebrated > Birth Anniversary which is celebrated as 
“Samrasta Diwas”. By reaffirming our commitment to the Fundamental 
Duties, it is felt that all citizens can play a positive and effective role in 


fulfilling our duties towards our country and fellow citizens. 


3. Ministry of Law and Justice, Govt. of India as the Nodal Ministry will 
work with other ministries/departments of the Government of India, State 
Governments and Public & Private Organisations in this National 
Campaign. 


4. | am enclosing a list of activities that may be undertaken by various 
departments and organisations of the state government in the campaign. 
As part of the campaign, educational institutions including schools, 
colleges, engineering and medical colleges, law schools/law faculties may 


organise essay, debate, talks and quiz compelilions. Seminars and Talk ise anise essay, debate, talks and quiz Competitions. Seminars and talk: debate, talks and quiz Competitions. Seminars and talks 
by eminent citizens on Fundamental Duties may also be he ae ता या as part 
of the campaign through state Education epar , otate Legal 


Services Authority/District Legal Services Authorities etc.. Educational 
Institutions, government offices and private organisations may hold 
assemblies where the participants will be administered a Pledge on 
Fundamental Duties. In addition, Gram Panchayats and Urban Local 


1/2 


Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhavan. New Dethi-| 10004 
Tel: 011-23016696, 23011241 Fax: 011-23018638 E-mail : cabinetsy@nic.in 


Bodies may organise special meetings as part of the campaign. Intensive 
publicity and public outreach will be organised through-Various media 
including social media to eS दा ताची the message of Fundamental Duties. 
The campaign will start from 26" November 2019 through a prominent 
State Level function, and it would culminate on 1 40 April 2020. 


5. ° |request that necessary preparations in close coordination with the 
Department of Justice, Govt. of India may be initiated immediately so that 
~ the Campaign can be rolled out in an effective and timely manner. 


‘6. | am confident that with your active participation, we would be able 
to spread awareness about Fundamental Duties throughout the country 
and sensitise the citizens regarding the exalted values and precepts 
enshrined in the Constitution. | 


With regards 


Encl: As above. 


2/2 


